संकल्पचित्र विभाग (पूळ व इमारती), नांदेड या 
विभागीय कार्यालयातील एकूण मंजूर पदांतील 
कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील ०४ पदे व स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील ०४ पदे 
संकल्पचित्र मंडळ (पूल व इमारती), नवी मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील इतर विभागीय 
कार्यालयात वर्ग करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२४/प्र.क्र.६५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सद्यस्थितीमध्ये मुंबई स्थित अधीक्षक अभियंता, 
संकल्पचित्र मंडळ (पूल व इमारती) यांचे नियंत्रणाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अखत्यारीतील पूल व इमारती यांचे संकल्पन करण्यात येते. सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम 
खात्याने बांधलेल्या इमारती व पूल यांचे दूरूस्तीकरणाचे ब मजबुतीकरणाचे प्रस्ताव यांची संख्या 
दिवसेदिवस वाढत आहे. शासन धोरणाप्रमाणे बहुमंजली इमारतीचे संकल्पन हे सार्वजनिक 
बांधकाम इमारत संकल्पन चित्र शाखेकडून मंजूर करणे अपेक्षीत आहे. त्याअनुषंगाने पूल व 
इमारती यांचेशी संबंधित संकल्पन बाबतची हायब्रीड अन्युईटी, एडीबी ब इतर अनुषंगीक कामे 
यांचे संकल्पन मार्गी लावण्यासाठी संकल्पचित्र मंडळ (पूल व इमारती) यांच्या अधिपत्याखालील 
संकल्पचित्र विभाग (पूल व इमारती ), नांदेड या कार्यालयातील एकूण मंजूर पदांतील कनिष्ठ 
अभियंता व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या संवर्गातील एकूण ०८ पदे संकल्पचित्र मंडळ 
(पूल व इमारती), नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील इतर विभागीय कार्यालयात वर्ग करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

संकल्पचित्र विभाग (पूल व इमारती), नांदेड या विभागातील एकूण मंजूर पदांतील कनिष्ठ 
अभियंता संवर्गातील ०४ पदे व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील ०४ पदे अशी एकूण 
०८ पदे शासनावर कोणताही अधिकचा आर्थिक भार पडणार नाही या अटीच्या आधिन राहून 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२४/प्र.क्र.६५/प्रशासन-१ 


कायमस्वरूपी संकल्पचित्र मंडळ (पूल व इमारती) यांच्या अधिपत्याखाली खालील विभागीय 
कार्यालयास वर्ग करण्यास या शासन निर्णयान्वे मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. संकल्पचित्र विभाग (पूल व इमारती), नांदेड या कार्यालयाच्या मंजूर पदांतील संकल्पचित्र 
मंडळ (पूल व इमारती), नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील इतर विभागीय कार्यालयात वर्ग 


करावयाच्या पदांचा तपशील:- 
अ. | कार्यालयाचे नाव मंजूर | इतर विभागीय | नांदेड वभागीय 
क्र पदे कार्यालयास । कार्यालयातील मंजूर 
बर्ग पदांतून इतर विभागीय 
करावयाची । कार्यालयात बर्ग 
एकूण पदे  । करावयाची पदे. 
१ । कनिष्ठ अभियंता 
संकल्पचित्र विभाग, नांदेड (पूल व इमारती) । ०७ oy 
संकल्पचित्र विभाग, इमारत घटक १, मुंबई | - | ०१ 
संकल्पचित्र विभाग, इमारत घटक २, मुंबई | - | ०१ 
संकल्पचित्र विभाग, इमारत घटक मुंब po | ०१ 
संकल्पचित्र विभाग, (पूल) नाशिक | - ०१ 
२ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 
नांदेड (पूल व इमारती) ou oy 
संकल्पचित्र विभाग, (पूल) नाशिक p= ०१ 
संकल्पचित्र विभाग, (पूल) नागपूर |-_| ०१ 
संकल्पचित्र विभाग, (पूल) घटक १, मुंबई | - | ०१ 
संकल्पचित्र विभाग, इमारत घटक १, मुंबई | - | ०१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२०१५०७२९२८१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUDEEP SAHADEO # 
REWALE 


( सुदिप सहदेव रेवाळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१.मुख्य अभियंता (संकल्पचित्र) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई 
२. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, ( पूल ब इमारती ), कोकण भवन, नवी मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२४/प्र.क्र.६५/प्रशासन-१ 


३.कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग (पूल व इमारती), नांदेड 

४.अ.मु.स. (सा.बां), सचिव (रस्ते ), सचिव (बांधकामे ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, नाशिक 

९. निवडनस्ती (कार्यासन- प्रशासन-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


